आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित शाश्वत 
किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्पांतर्गत 
ता.देवबाग, जि.सिंधुदुर्ग येथे Riverbank 
Protection work at Karli River या कामाचे 
रु.१५८.०५ कोटी किंमतीच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०८२३/प्र.क्र.७४/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-१४ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १. शासन निर्णय क्र.पीएलएन-१२०९/प्र.क्र.२४९/बंदरे-२, दि.२६.१०.२०१०. 
२. शासन निर्णय क्र.एमआयएस-०११७/प्र.क्र.०४/बंदरे-२, दि.२६.०३.२०२० 
३. महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचे पत्र क्र.मसामं/एडिबी-पीएमयु-२०२३-११६, 
दि.२५.०७.२०२३ 


प्रस्तावना:- 


पर्यावरणामधीळ बदलामुळे मागील दशकात समुद्राच्या पातळीत वाढ झाल्यामुळे 
समुद्रकिनारी धुपीची तीव्रता अधिक वाढली आहे. त्यामुळे किनाऱ्याळगतची जमिनीची धूप थांबवणे, 
मालमत्तेचे संरक्षण करणे, पर्यावरणाचा समतोल राखणे तसेच समुद्र किनाऱ्यांचे नियोजनपूर्वक 
व्यवस्थापन करून पर्यटनात वाढ होणे, मच्छीमारी, सागरी जेवविविधतेचे संरक्षण व संवर्धन 
यासाठी किनाऱ्याचे दीर्घकाळीन संरक्षण व व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. संदर्भ क्र.१ येथील 
शासन निर्णयानुसार आशियाई विकास बॅक अर्थसहाय्यित "शाश्वत किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन 
प्रकल्प (SCPMIP)" सन २०१० ते २०१९ या कालावधीत राबविण्यास व त्यासाठीच्या एकूण रु.८२७ 
कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली होती. 


महाराष्ट्र राज्यात सदर प्रकल्प सन २०१० ते सन २०१९ या कालावधीत MFF (Multi 
tranche financing Facility) तत्वावर तीन टप्यांमध्ये राबिवणे नियोजित होते. प्रकल्पाचा पहिला 
टप्पा सन २०११ ते जून २०१८ या कालावधीत राबिवण्यात आला आहे. प्रकल्पाचा दुसरा व तिसरा 
टप्पा राबिवण्यासाठी प्रकल्पाच्या मूळ मंजूरीनुसार सन २०१९ पर्यंत कालावधी उपलब्ध होता. परंतु 
दुसर्‍या टप्प्यातील प्रस्तावित उपप्रकल्प योग्यप्रकारे राबिवण्याच्या दृष्टीने पुरेसा कालावधी 
मिळावा या हेतूने आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित “शाश्वत किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन 
प्रकल्प (SCPMIP)” टप्पा-२ व ३ करीता नवीन कर्ज प्रस्तावाअंतर्गत (Stand Alone Loan) 
"महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्प" तयार करण्यात आला 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०८२३/प्र.क्र.७४/बंदरे-२ 


आशियाई विकास बँक पुरस्कृत "महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व 
व्यवस्थापन प्रकल्प" (MSCRCPMP) हा नवीन कर्जप्रस्तावांतर्गत (STANDALONE) करारनामा 
स्वाक्षांकित झाल्यापासून ५ वर्षे इतक्या कालावधीत राबिवण्यासाठी या प्रकल्पांच्या एकूण 
रु.६४३.५ कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास संदर्भ क्रमांक २, येथील शासन निर्णयानुसार मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


आशियाई विकास बँक पुरस्कृत "महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व 
व्यवस्थापन प्रकल्प" (MSCRCPMP) या प्रकल्पातर्गत एकूण ८ कामे प्रस्तावित असून त्यातील 
ता.देवबाग, जि.सिंधुदुर्ग येथे Riverbank Protection work at Karli River या कामाचे रु.१ ५८.०५ 
कोटी किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 


आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित शाश्वत किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्पांतर्गत 
ता.देवबाग, जि.सिंधुदुर्ग येथे Riverbank Protection work at Karli River या कामाचे रु.१५८.०५ 
कोटी किंमतीच्या अंदाजपत्रकास या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे मंजूरी प्रदान करण्यात येत 
आहे. 
२. सदर कामाच्या अंदाजपत्रकातील कामाचा वाव व प्रशासकीय मान्यतेतील बाबी यांचा तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे. 


Sr.No Description Amount in Rs. 


1. Part-A (Work Portion) 
Total Amount of Part A 109,79,21,286.59 
Landscaping (length 1300mx10m _ width@Rs500/sqm) | 65,00,000 

Provisional item in Lump sum 


Part A 110,44,21,286.59 
Part-B (Royalty and Testing Charges) 


Testing Charges 4,01,765.00 
Royalty Charges 6,30,957.28 
Total Part B 10,32,722.28 
Total (Part A + Part B ) 110,54,54,009.00 
Add 10% for probable rise in SSR 11,05,45,009.00 
Add 10% Escalation Charges 11,05,45,009.00 
Total Cost 121,59,99,409.90 
Add for 1% Labour Insurance on (Part A ) 1,10,44,212.87 
Add 4% Contingencies on (Part A ) 4,41,76,851.46 
Add GST @ 18% on (5) 19,87,95,831.59 
Total Estimated Cost 158,05,61,706.00 
Say 158,05,61,706.00 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०८२३/प्र.क्र.७४/बंदरे-२ 


३. या संदर्भातील आशियाई विकास बँक सहाय्यित महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा 
संरक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्प शासन निर्णय क्र.एमआयएस ०११७/प्र.क्र.०४/बंदरे-२, दि.२६ मार्च, 
२०२० मधील परिच्छेद क्र.८ च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सागरी मंडळ व शासन यामधील कर्ज व व्याज 
भरण्याबाबतची अंतर्गत व्यवस्थेबाबत स्वंतत्ररित्या कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबत राज्य शासनाचा 
निर्णय महाराष्ट्र सागरी मंडळावर बंधनकारक राहील. 


४. आशियाई विकास बॅक सहाय्यित महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन 
प्रकल्प या प्रस्तावांतर्गत देवबाग जि.सिंधुदुर्ग येथे Riverbank Protection work at Karli River या 
रु.१५८.०५ कोटी या निधीपैकी 30% निधी हा राज्य शासनाचा असेल म्हणजेच रु.४७.०४ कोटी असा 
असेल. उर्वरित ७०% निधी हा आशियाई विकास बँकेचा म्हणजेच १११.०१ कोटी इतका असेल. 


६. या कामावरील होणारा खर्च “मागणी क्र.बी-८, २७११ पूर नियंत्रण व जलनिस्सारण ०२ सागरी 
धुपप्रतिबंधक प्रकल्प १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (00)(03) आशियाई 
विकास बँक Gerard शाश्वत किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन गुंतवणूक कार्यक्रम (आशियाई विकास 
बँक हिस्सा Wo %) (२७११ ०९७६), ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान” या लेखाशिर्षाखाली 
मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात येईल. 


६. सदर प्रस्तावास नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१९/१४६१, दिनांक ११.०१.२०२४ 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५६/२०२४/व्यय-८, दिनांक १९.०१.२०२४ अन्वये निर्गमीत 
करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१८०५४७६९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MURLIDHAR MADANRAO MUNDE 
DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


MURLIDHAR टा 
2.5.4.20=28231 2ebca8590dedb8028575064d7754a3c5702d668b4 
3d226ef7b32ee3a517, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=716527D5A822F9E40134FCE6C6C6B8E1521D5C66 
M A D A N RAO M U N D E E1D2D46A3F04B04DE16DF388, cn=MURLIDHAR MADANRAO 
MUNDE 
Date: 2024.03.15 11:02:21 +05'30' 


अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव (बंदरे) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. निवडनस्ती (बंदरे-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


